अतिरिक्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ अधीक्षक, 
जिल्हा कारागृह वर्ग-१ संवर्गातील अधिकारी यांची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९०/तुरुंग-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२३ 
संदर्भ :- 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 

दि.२१.१०.२०११. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 
3) गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र.जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९०/तुरुंग-१, दि.१६.१०.२०२३. 
४) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 

पत्र क्रमांक इएसटी/कार्यकारी/अं.से.जे.सुची/१२४२/२०२४, कक्ष क्र.२,पुणे-१, 

दि.०८.०२.२०२४ 


area परिपत्रक- 


गृह विभागातील कारागृह विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या अतिरिक्‍त अधीक्षक, मध्यवर्ती 
कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१ संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती 
सेवाज्येष्ठतासूची संदर्भ क्रमांक 3 येथील परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ४ 
अन्वये अतिरिक्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१ संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 
सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उक्त ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

३. प्रस्तुत प्रकरणी अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
सादर केलेल्या अभिप्रायाच्या अनुषंगाने दुरुस्ती करण्यात आली असून सुधारित जेष्ठतासुचीमध्ये नमूद 
केलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती /तपक्लील बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन परिशिष्ट "अ" येथील 
दि.०१.०१.२०२३ ची सेवा ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येत आहे. सदर सेवा ज्येष्ठतासूची या 
परिपत्रकासोबत जोडण्यात आली आहे. सदर अंतिम करण्यात आलेली ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित 
अधिकारी यांना तात्काळ पाठविण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९०/तुरुंग-१, 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२१६१५३५१९२२२९ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by GANESH MOHAN 
KATHAWATE 
Date: 2024.02.16 15:46:15 +05'30' 
(गणेश काथवटे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


प्रत :१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/ कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग,मुंबई/ 
पश्चिम विभाग,पुणे/पुर्व विभाग, नागपूर/मध्य विभाग, औरंगाबाद यांना अपर पोळीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत. 
3) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


१. संवर्गाचे नाव : अतिरिक्‍त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९०/तुरूंग-१ दिनांक ०९ फेब्रुवारी, २०२४ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


२. वेतनश्रेणी : पीबी (१५६००-३९१०० + ग्रेड पे ६६००/-) एस-२३ (६७७००-२०८७००) 
३. दिनांक ०१ जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२२ ते दि.३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


अ. | जेष्ठता | शासकीय कर्मचाऱ्याचे नांव | संबंधित | जन्मदिनांक प्रवर्ग- नियम जेष्ठतेचा । सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक शेरा 
क्र. | क्रमांक पदावरील ३(२)(अ) दिनांक दिनांक अर्हता 
नियुक्ती नुसार 
चा मार्ग- संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 
शिळ्या २ ३. ae el 4 & | 8 ८ ९ | 9 
q q श्री.भारत महादेव भोसळे । पदोन्नती । २६.०१.१९६८ भ.ज. (बो | १९.०३.२००५ | १९.०३.२००५ | ३१.०१.२०२६ एम.ए., = 
VARA SEY 
Q 2 are शिवाजी होळके । पदोन्नती | ०२.०३.१९६४ | भ.ज. (को | २६.०८.२०१४ | २६.०८.२०१४ | 34.03.2022 बी.कॉम, 
३ ३ | Stave भिकनराव पदोन्नती | १२.१२.१९७० खुला २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.१२.२०२८ | बी.एस.सी., 
अहिरराव एम.ए. शिक 
समाजशास्त्र 
४ ४ | श्रीमती राणी राजाराम पदोन्नती | १६.११.१९८२ खुला २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३०.११.२०४० | एम.ए.बी.एड. 
भोसले a 
4 ५ | श्री.वैभव सुधाकर आगे पदोन्नती । ११.०१.१९७९ इमाव २९.०६.२०१९ । २९.०६.२०१९ | ३१.०१.२०३७ एम.ए., 
एम.एस.डब्ल्यू ॥. | 
६ ६ — | श्रीमती किर्ती किशोर पदोन्नती | २५.०५.१९७४ इमाव  । २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | 39.04.2032 | एल.एल.एम. a 
चिंतामणी 
9 ७ | श्री.नागनाथ गंगाधर सावंत | पदोन्नती | ०८.०६.१९८६ खुला ०९.०७.२०२२ | ०१.०७.२०१९ | ३०.०६.२०४४ | एम.ए.बी.एड. | शा.आ.दि.२३.०१.२०२४ 
नुसार दि.०१.०७.२०१९ 
हा मानीव दिनांक मंजूर 
करण्यात आला आहे. 


८ ८ _  श्री.अनुपकुमार मधुकरराव | पदोन्नती | १२.०७.१९७४ | अ.जमाती | ०१.०७.२०१९ | ०१.०७.२०१९ | ३१.०७.२०३२ एम.फोल. 
कुमरे एम.एस.डब्ल्यू 

९ ९ | श्रीमती अरुणा अर्जुनराव | पदोन्नती | ०१.११.१९७१ भज-क | २९.०६.२०१९ । २९.०६.२०१९ | ३१.१०.२०२९ | एम.ए.एम.एड. 
मुगुटराव 

qo | १० | श्री.राजकुमार केडावराव । पदोन्नती । ३०.०४.१९६४ विमाप्र २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३०.०४.२०२२ एम.कॉम. 
साळी 

११ ११ | श्री.अंकुड सावळा पदोन्नती | ०१.०६.१९६६ अ.जाती | २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.०४.२०२४ बी.कॉम. 
सदाफुले 

१२ १२ | श्री.नितीन भालचंद्र पदोन्नती | २६.०१.१९६९ इमाव २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३१.०१.२०२७ बी.कॉम. 
वायचळ 

१३ | १३ | श्री.सुनिल निवृत्ती माळ | पदोन्नती | ०३.०६.१९७० खुला २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३०.०६.२०२८ | बी.एस.सी. 

अँग्री.एम ए. 

१४ | १४ | श्री.प्रमोद भिलाजी वाघ  । पदोन्नती | २२.०६.१९६८ खुला २९.०६.२०१९ | २९.०६.२०१९ | ३०.०६.२०२६ एम.ए. 

१५ १५ | श्री.सुहास रामचंद्र पवार । पदोन्नती । ११.१२.१९६८ अ.जाती — | २९.०६.२०१९ । २९.०६.२०१९ | ३१.१२.२०२६ | बी.कॉम. एम.ए. 

१६ १६ । श्री.दत्तात्रय गणपत गावडे | पदोन्नती | ०१.०६.१९६९ भज-क | ०६.०३.२०२० | ०६.०३.२०२० | ३०.०६.२०२७ | बीएससी, अँग्री. 

१७ १७ | श्री.अनिल हनमंत खामकर | पदोन्नती | ०४.०६.१९७० भज-क | ११.०७.२०२२ | ११.०७.२०२२ | ३०.०६.२०२८ | बी.एस.सी. 

१८ | १८ | श्री.चंद्रमणी अर्जुन पदोन्नती | ०१.०७.१९६५ अ.जाती — | ३०.०६.२०२२ | ३०.०६.२०२२ | ३०.०६.२०२३ बी.कॉम 
इंदुरकर 

एकुण पदे- २९ 
भरलेली पदे- १८ 


रिक्‍त पदे- ११ 


